सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रायगड व नाशिक 
जिल्हयात शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य 
साठविण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर डनेज पॅलेटसचा 
वापर करण्याबाबत गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) या 
Geog खरेदी करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - ०८ एप्रिल, २०२२ 


वाचा : (१ उद्योग उर्जा व कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ 
उद्योग-६, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
(२ उद्योगउर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, 
दि. २४ ऑगस्ट, २०१७. 


प्रस्तावना :- 


डनेज पॅलेटस या उत्पादनाचा वापर भारतीय अन्न महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, 


महाराष्ट्र राज्य कृषी व पणन मंडळ, केंद्रीय वखार महामंडळ, छत्तीसगड बियाणे महामंडळ यांचे 


गोदामांत अन्नधान्य साठवणुकीसाठी केला जातो. त्यास अनुसरुन सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत 


राज्यातील रायगड व नाशिक जिल्हयात शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य साठवणुकीसाठी 


प्रायोगिक तत्वावर डनेज पॅलेटसचा वापर करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रायगड व नाशिक जिल्हयात शासकीय धान्य गोदामांमध्ये 


अन्नधान्य साठवणुकीसाठी प्रायोगिक तत्वावर डनेज पॅलेटसचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने रायगड 


जिल्हयातील २७ गोदामांकरिता एकूण ६१५० युनिट (विवरणपत्र-अ) व नाशिक जिल्हयातील १७ 


गोदामांकरिता एकूण १५६०० युनिट (विवरणपत्र-ब) अश्या एकूण २१७५० युनिटची खरेदी गव्हर्नमेंट 


ई-मार्केटप्ळेस (GeM) या केंद्र शासनाच्या पोर्टलवर BOQ पध्दतीने स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदा 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


प्रक्रियेद्वारे करण्यास या आदेशाद्वरे शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर खरेदीच्या 


अनुषंगाने आवऱ्यक तांत्रिक बाबी Request for Proposal (RFP) मध्ये नमूद केल्यानुसार असतील. 


२. उपरोक्तनुसार रायगड व नाशिक जिल्हयात शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य 


साठवणुकीसाठी प्रायोगिक तत्वावर डनेज पॅलेटस खरेदी करण्याकरिता खरेदी समितीची स्थापना 


खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 

प्त . सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्रा.सं. विभाग अध्यक्ष 

२. | संचालक, नागरी पुरवठा व सहसचिव (नापु-१६ब) सदस्य 
३. | वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अ.ना.पु. व ग्रा.सं. विभाग सदस्य 

४. । भांडार खरेदी समितीचे प्रतिनिधी (उद्योग संचालनालय, मुंबई) सदस्य 

५. | अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (नापु-१६ब), अ.ना.पु. व ग्रा.सं. विभाग सदस्य सचिव 


३. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वित्तीय सल्लागार व 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वैयक्तिक ठेव लेख्यामधून मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८- 


अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च, (०१) अन्न, (१०१) प्रापण व पुरवठा, (०२) प्रापण 


वितरण व किंमत नियंत्रण, (०२)(१०) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेखालील अन्नधान्य खरेदीवरील 


अनुषंगिक खर्च-मुंबई शहर (अनिवार्य) (४४०८०३२६) ५०-इतर खर्च, या लेखाशिर्षा खाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


तसेच (४४०८०३२६) या लेखाशिर्षाखालील उपलब्ध अनुदानातून उक्त खर्चाकरीता नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून वि.स. व उ.स. यांना तसेच सदर निधी आहरण व वितरण करण्याकरीता लेखा 


अधिकारी, वि.स. व उ.स. कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय क्र.रवका- 


१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 


मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ प्रमाणे प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर 


करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०४११११३९४५६३०६ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhir Deodatta T 
IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL 


N 
1 SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
1 hir eo a ठे postalCode=400032, st=Maharash' 


2.5.4.20=8b555e4e3006da7480655b52484794686f1 8de73c0aa90 
9267b188c86a755c75, 


Tungar ci eae 
(सुधीर तुंगार ) 
शासनाचे सहसचिव 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 


) 

) मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण व नाशिक. 

उपायुक्त (पुरवठा), कोकण व नाशिक. 

८) जिल्हाधिकारी, रायगड व नाशिक. 

९) जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड व नाशिक. 

१०) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 
११) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

१२)वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१३) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१५)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१७) निवड नस्ती/ नापु-१६ब. 


-८४) 


&. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


परिशिष्ट-अ 
जिल्हा -रायगड 
अ.क्र. तालुका गोदाम गोदाम क्षमता | गोदाम क्षमतेनुसार 
(मे.टन) sit  पॅलेटसची 
आव्यक संख्या 

Fe, | आलिबाग आलिबाग ५०० २०० 
2. पोयनाड ५०० २०० 
3. पेण पेण ५०० २०० 
४. पेण २ २५० | goo 
५. | उरण उरण ५०० २०० 
६. ।पनवेल पनवेल ३००० १००० 
७. । खालापूर खोपोली ५०० २०० 
खोपोली २ ५०० २०० 
९ चौक ५०० २०० 
१०. | मुरुड मुरुड ५०० २०० 
Fae | रोहा रोहा ५०० २०० 
१२. रोहा-२ ७५० ३०० 
१३. मेढा १०८० ४०० 
१४. | सुधागड पाली ५०० २०० 
१५. | Hold कर्जत ५०० २०० 
१६. कोळे ५०० २०० 
१७. नेरळ ५०० २०० 
१८. | महाड महाड ५०० २०० 
१९. | महाड बिरवाडी २५० | goo | 
२०. | माणगाव माणगाव ५०० २०० 
२१. | माणगाव माणगाव २ ५०० २०० 
२२. | माणगाव गोरेगाव १ ५०० २०० 
२३. | माणगाव गोरेगाव २ ५०० २०० 
२४. | पोलादपूर पोलादपूर ५०० २०० 
२५. | म्हसळा म्हसळा ५०० २०० 
२६. _ श्रीवर्धन श्रीवर्धन ५०० २०० 
२७. ।तळा तळा | doo ५० 
एकूण १५९३० ६१५० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.९२/नापु-१६-ब 


परिशिष्ट-ब 
जिल्हा-नाशिक 
अ.क्र. गोदामाचे ठिकाण गोदाम क्षमता | गोदाम क्षमतेनुसार डनेज 
(मे.टन) पॅलेटसची आवऱ्यक संख्या 

(जि नाशिक ग्रामीण (ना.रोड) २३०० ८०० 
२. इगतपुरी 3000 १२०० 
Ss सिन्नर ३००० १२०० 
8. दिंडोरी ३००० १२०० 
५. | as १०८० ४०० 
६. । सुरगाणा ३००० १२०० 
9 त्रंबकेश्वर (गोल्फ क्लब) ३००० १२०० 

नांदगाव ५०० २०० 
a मनमाड १००० ७०० 
।१०. | बागलाण ३००० १२०० 
aes] चांदवड १८०० ६०० 
१२. । कळवण १८०० ६०० 
१३. | देवळा १८०० ६०० 
१४. | येवला 3000 १२०० 
१५. | मालेगाव ग्रामीण ३००० १२०० 
१६. । मालेगाव धाविअ ३००० १२०० 
१७. । निफाड ३००० १२०० 

(बसवंत पिंपळगाव) 
एकूण ४०२८० १५६०० 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


